“राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी 
मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र” या महासंघास 
शासन मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संघटना १५१९/प्र.क्र.१८४/१६-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १० जुले, २०१९ 
वाचा:- 
) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. आरजीए-१०७५/एक्सआयआय, दि. २० सप्टेंबर १९७५. 
) राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र यांचे दि. १०.०५.२०१९ चे 
पत्र. 


A -O 


प्रस्तावना:- 

“राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र“ या महासंघाने 
दि. १०.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला. सदर 
महासंघास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे:- 


शासन नणय: निर्णय:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि. २० सप्टेंबर १९७५ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
चार मधील तरतुदीनुसार “राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र” या चतुर्थश्रेणी 
कर्मचाऱ्यांच्या औद्योगिकेत्तर महासंघास पुढील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ) शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या (औद्योगिकेतर) संघटनांना मान्यता देण्यासंबंधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ च्या नियम २९ , नियम ३० व सदर नियमावलीच्या परिशिष्ट, अनुसूची एक व अनुसूची दोन मध्ये 
विहित केलेल्या अटी व शर्ती तसेच "नवीन आदर्श नियम" ची घटना व नियम महासंघाला यथास्थिती लागू 
राहतील. त्याचप्रमाणे अर्जासोबत अंतिमरित्या सादर केलेले नियम बंधनकारक राहतील. महासंघाला नियमात 


बदल करावयाचा असल्यास झासनाची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


ब) शासनाने मान्यता दिलेल्या राज्य सरकारी गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनाच महासंघाचे सभासदत्व राहील. 
महासंघास मान्यता दिल्यानंतर, महासंघातील एखाद्या घटक संघटनेची मान्यता शासनाने काढून घेतल्यास, 
अशा संघटनेचे सभासदत्व महासंघातून आपोआप रद्द होईल. तसेच नवीन संघटनेस शासनाने मान्यता दिल्यास 
त्या संघटनेस महासंघाचे सभासद होता येईल. नवीन सभासदत्वाची माहिती महासंघ शासनास वेळोवेळी देईल. 


महासंघातीळल शासन मान्यताप्राप्त घटक संघटनांची यादी सोबतच्या सहपत्रामध्ये देण्यात आली आहे. 


क) महासंघाचे सभासदत्व असलेल्या घटक संघटनांना एका वेळी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एकाच महासंघाचे 


सभासद होता येईल. 


झासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५१९/प्र.क्र.१८४/१६-अ 


ड) महासंघाने आपले वार्षिक लेखापरीक्षण सनदी लेखापालाकडून करून घेणे बंधनकारक आहे. 


२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"७५/.॥8॥/959॥[॥9.90०५७.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०७१०१४४८५६३६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally ‘aram Waman Karpate 
DN: c=IN, ment of 


क Maharashtra, ou=Gener 
Tikaram Waman « oc 
st a, 
2. \d6b23c34fddbfestofe189c08328deS6af1 3 1faf7d 
हत 1436, 
Ka r a t e se 9395c596b57a69fe041 09b8c8191¢7389cffSeda3 
fac\6c6f8263be7fbbd319d, cn=Tikaram Waman Karpate 


Date: 2019.07.10 14:58:11 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


I 
Depar 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई-४०० 032, 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई -४०० ०३५. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


प्रधान सचिव, (विधान परिषद),महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव, (विधान सभ), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय विधानभवन, मुंबई. 
९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ न्याय शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 


. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपिल शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, नविन प्रशासन भवन, १ ला मजला, मुंबई. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, टेलिफोन एक्स्वेंज भवन, कुपरेज, मुंबई. 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (4 प्रती). 


त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात यावा. 


. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

. विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये. 

. श्री. एम.एम. पठाण ऊर्फ भाऊसाहेब पठाण, अध्यक्ष, गाळा नं. ६ व 2, नवीन प्रशासन भवन आवार, 


मंत्रालयासमोर, मुंबई - Yoo ०३२. (घटना व नियमांच्या साक्षांकित प्रतींसह ) 


२२. निवड नस्ती/कार्यासन १६-अ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५१९/प्र.क्र.१८४/१६-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संघटना १५१९/प्र.क्र.१८४/१६-अ, दि. १० जुले, २०१९ 
सोबतचे सहपत्र 


राज्य सरकारी गट-ड (चतुर्थश्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ, महाराष्ट्र” या महासंघातील 


शासन मान्यता प्राप्त घटक संघटनांची यादी 


महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचारी संघटना, मुंबई जिल्हा 
नाशिक जिल्हा शेतकी खाते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, नाशिक 
मंत्रालय चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचारी संघटना 

मंत्रालय उपाहार गृहे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, मुंबई 

महाराष्ट्र न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना 


महाराष्ट्र राज्य लेखा व कोषागारे गट ड कर्मचारी संघटना, मुंबई 


KKKKKKKKKKKEKKKKEKKKKKKEKKAK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


